सत्र न्यायालय खटला H.498/2098 (पवई पोलीस 
ठाणे WAH. ४७/२०१४)चे प्रकरणी विशेष सरकारी 
अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड. 
श्री. वैभव बगाडे यांना व्यावसायिक फी मंजूर 
करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी - २०१४/प्र.क्र.३४१/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा मार्ग,मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : ३ जून, २०१५ 


संदर्भ :- शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्र. एसपीपी-१०१४/ए.एस. १०२/डी-१४, दिनांक 
१६.२.२०१५ 
शासन निर्णय :- सत्र न्यायालय खटला क्र.५१४/२०१४ (पवई पोलीस ठाणे गु.नों.क्र. ४७/२०१४) चे 


प्रकरणी शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी अँड. श्री. वैभव बगाडे यांची विधि व न्याय विभागाच्या 


वरील संदर्भाधीन दिनांक१६.२.२०१५ च्या अधिसूचनेद्वारे विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती 


करण्यात आली आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री. वैभव बगाडे यांना प्रतिदिन खालीलप्रमाणे फी 


अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे 


प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी-रु . १०,०००/- 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त दर्जाहून कमी 


नाही, अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान 


होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री. वैभव बगाडे यांना उपरोक्त फी 


व्यतिरिक्त अपरिणामकारक सुनावणी फी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची फी अनुज्ञेय असणार नाही.. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०८, राज्य मुख्यालय 


पोलीस (०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) २८ व्यावसायिक सेवा या लेखाशीर्षाखालील 


त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी -२०१४/प्र.क्र.३४१/पोळ-१० 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १८१ /१५/व्यय-७, दिनांक 


३१.३.२०१५ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०६०३१३३९०९९९२९ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun 
Aru al Vishnupant Joshi 
DN: CN = Arun Vishnupant Joshi, 
= IN, S = Maharashtra, O = 


V | 5 h al | pa nt कव वाली Of Maharashtra, OU 


= Section Officer 
Date: 2015.06.03 16:22:25 


Joshi +05'30' 


(अ.वि.जोशी) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. सह पोलीस आयुक्त गुन्हे,मुंबई 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई. 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. विधी व न्याय विभाग (का-१४), मंत्रालय, मुंबई. 

७. वित्त विभाग (व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 

८. अँड. श्री. वैभव बगाडे, बी/३०५, समाजदीप को.ऑप.हौ.सो, अदुकिया रोड, 
एस.व्ही.रोड, कांदिवली (प) मुंबई ४०० ०६७. 

९. निवडनस्ती (पोल-१०) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


